महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्‍क 
आयोगाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक 
प्रबंधक हे व्यपगत झालेले पद 
पुनर्णजिवित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एसएचआरसी-१०२१/प्र.क्र. १४५/ पोल-१४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय 
मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ०६ ऑक्टोंबर, २०२२ 


वाचा :- (१) महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यांचे पत्र क्र.एसएचआरसी/प्रहञा-१/न.क्र.६२- 
॥/६/२०२२/१८६३ दि.०१.०६.२०२२ 
(२) वित्त विभाग पदनि-२०२२/प्र.क्र.३७/आपुक दि.२६.०९.२०२२ 


उपरोक्त वाचा येथील क्र. १ च्या पत्रान्वये, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई या 
कार्यालयातील “सहायक प्रबंधक” हे व्यपगत झालेले पद पुनरुज्जिवित करण्याचा प्रस्ताव शासनास 
प्राप्त झालेला होता. त्यानुषंगाने दि.१६.०९.२०२२ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
बैठकित दिलेल्या मान्यतेनुसार महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई या कार्यालयातील 
“सहायक प्रबंधक” हे व्यपगत झालेले पद पुनरुज्जिवित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. सदर शासननिर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई या कार्यालयातील 
“सहायक प्रबंधक” हे व्यपगत झालेले पद पुनरुज्जिवित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासननिर्णय हा वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.५६८/आपुक दि.०३.१०.२०२२ 
अन्वये वित्त विभागाच्या संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२२१००६१२३३४८७०२९ असा आहे.हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAHUL VUAY कन 

KULKARNI ल 
(राहुल कुलकर्णी) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


fal 


१.अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय,मुंबई. 

२.प्रधान सचिव(विशेष) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय,मुंबई 

३.प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग,९ हजारीमल सोमाणी मार्ग, छत्रपती 
शिवाजी महाराज टर्मिनस समोर, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांक एसएचआरसी-१०२१/प्र.क्र. १४५/ पोल-१४ 


५. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,मुंबई 

६. महाळेखापाल- 9/2, लेखा अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

९. लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग,मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


